भारतीय प्रज्ञासन सेवेतील अधिका-यांच्या 
बदली / पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२०/प्र.क्र.६६ /२०२०/दहा, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: १५.०६.२०२० 
शासन निर्णय 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या 


मान्यतेने, खाळी नमूद केलेल्या अधिका-याची प्रशासकीय कारणास्तव santa क्रमांक-एईओ- 
११२०/प्र.क्र.(५) (१० /२०२०/दहा, दिनांक ०८.०६.२०२० आणि ०९.०६.२०२० नुसार पुढील प्रमाणे बदलीने 
नियुक्‍ती / पदस्थापना करण्यात आल्या आहेत. 


नांव व पदनाम 

दिनांक ०८.०६.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या 
श्री.नंद कुमार, भाप्रसे, (१९८९) . नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. आणि जल संधारण), मृद असल्यामुळे नियुक्ती करणे 

व जल संधारण विभाग, | आवश्‍यक असल्याने. 
मंत्रालय, मुंबई. 

2. श्री.अतुल पाटणे, भाप्रसे, (१९९९) । आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. मुंबई. असल्यामुळे नियुक्‍ती करणे 

BAH असल्याने. 

३. श्रीमती पल्लवी दराडे, भारासे, | प्रकल्प संचालक, | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत 
(१९९७) महाराष्ट्र राज्य एड्स | असल्यामुळे नियुक्‍ती करणे 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. नियंत्रण सोसायटी, मुंबई, | आवश्‍यक असल्याने. 

दिनांक ०९.०६.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या / पदस्थापना. 

ष्‌ श्री.दिपक कपुर, भाप्रसे, (१९९१) | उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय | प्रशासकीय कारणास्तव व 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, | संचालक, महाराष्ट्र | लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकारी, | विमानतळ विकास कंपनी, | नियुक्ती करणे आवश्‍यक 
मुंबई. मुंबई, असल्याने. 


शासन निर्णय क्रमांकः एईओ--१०२०/प्र.क्र.६६/२०२०/दहा 


अधिका-याचे नांव व पदनाम [___ नियुक्‍्तीचेपद | अभिप्राय 


श्री.सतीश ळोखंडे,भाप्रसे, (२००४) | मुख्य कार्यकारी प्रशासकीय कारणास्तव व 

मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत | अधिकारी, झोपडपट्टी | लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर 

दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, मुंबई. | पुनर्वसन प्राधिकारी, | नियुक्ती करणे snare 
मुंबई. असल्याने. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५५.॥११॥8७॥॥७.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२००६१२११४९१६४८०७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


yin 


(स.रि.बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
४५. संबंधित अधिकारी, 

६. संबंधित कार्यालय, 

७. मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 

८. सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, 

९. निवड नस्ती 


av A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


